राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक 
तक्रार निवारण आयोगातील गट - अ आणि गट- ब 
(राजपत्रित) संवर्गाती”ळ वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षापलिकडील अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुनर्विलोकनासाठी 
विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्रासअं २०२२/प्र.क्र.४१/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ :- शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एलपीएल २०१७ /प्र.क्र.२१/का.१५, 
दि. १०.०६.२०१९. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (x) व नियम ६५ मधील 
तरतुदीनुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत क्षेत्रिय स्तरावरील राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या गट-अ व गट - ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांकरिता वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची सेवा झाल्यानंतर त्यांची 
सेवेत राहण्याची पात्रता तपासण्यासाठी संदर्भाधीन सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयातील तरतूदीनुसार 


खालीलप्रमाणे विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात येत आहे :- 


(शं अध्यक्ष सचिव /प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, अ.ना.पु व ग्रा.सं.विभाग 
२ सदस्य सह सचिव / उप सचिव, अ.ना.पु व ग्रा.सं. विभाग 

३ सदस्य सह सचिव / उप सचिव,(ग्रा.सं-४) अ.ना.पु व ग्रा.सं. विभाग 

8 सदस्य सचिव अवर सचिव (ग्रासं-४, अ.ना.पु व ग्रा.सं. विभाग 


उक्त समितीने सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेवून 
कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासअं २०२२/प्र.क्र.४१/ग्रासं-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१०१०१६१५२२०९०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KATIKAR PADMAVATI = A POTECTON DPA 
NARSINHA 


(प.न.काटीकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री, (अ.ना.पु व ग्रा.सं) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सचिव(अ.ना.पुव OTA) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४ सह सचिव(ग्रासं-४ अ.ना.पु व ग्रासं यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सहसचिव,अन.ना.पुव ग्रासं यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) अवर सचिव(ग्रासं-४) अ.ना.पु व ग्रासं यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती, (ग्रासं-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


